आदिवासी विकास सेवेतील, सह आयुक्‍त 
/ सह संचालक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२५२१/प्र.क्र.१९१/का.१५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १२ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा - 
१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०२०/प्र.क्र.१२९/का.१५, 
दि.१८.०३.२०२१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या.१२, 
दि.२९.०७.२०२१ 


शासन आदेठा- 


आदिवासी विकास सेवेतील सह आयुक्‍त / सह संचालक, गट-अ संवर्गातील खालील नमूद 


अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम व बदली नंतर पदस्थापनेचे शेरा 
क्र सध्याचे कार्यरत ठिकाण ठिकाण 
शि श्री.संदीप गोळलाईत, सह आयुक्त, | अपर आयुक्त, आदिवासी | श्री. सरोदे यांच्या 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र | विकास, नाशिक बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
तपासणी समिती, नाशिक जागेवर 
२. | श्री.सुरेश वानखेडे, सह आयुक्‍त, | अपर आयुक्‍त, आदिवासी | श्री. पाटील यांच्या 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र | विकास, अमरावती बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
तपासणी समिती, गडचिरोली जागेवर 
3. | at. गिरीष सरोदे, अपर आयुक्त, | सह आयुक्त, अनुसूचित | रिक्‍त पदावर 
आदिवासी विकास, नाशिक जमाती प्रमाणपत्र तपासणी | प्रशासकीय कारणास्तव 
समिती, नंदूरबार 
४. | श्री. विनोद पाटील, अपर आयुक्‍त, | सह आयुक्त, अनुसूचित | श्री. गोलाईत यांच्या 
आदिवासी विकास, अमरावती जमाती प्रमाणपत्र तपासणी | बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
समिती, नाशिक जागेवर प्रशासकीय 
कारणास्तव 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२५२१/प्र.क्र.१९१/का.१५ 


२. संबंधित अधिकाऱ्यांना सदर आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी विहित मुदतीत 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ व कलम ६ च्या परंतुकामधील 
तरतूदीन्वये तसेच संदर्भाधीन क्र. ०२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींन्वये सक्षम प्राधिकारी यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या बदल्या करण्यात येत आहेत. 


४. उपरोक्त अ.क्र.३ येथील नमूद शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१० अनुसार उपरोक्‍त नमूद बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीमध्ये बदलीच्या 
ठिकाणी रुजु व्हावे. अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या पदावर रुजु न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा 
कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


५. सदरहू बदली आदेझ्ञानुसार तात्काळ बदलीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सदर कृती म.ना.से. (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्याने सदर बाब गैरवर्तणूक समजून संबंधित 
storie” शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. हे Bal तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१९२९५७५६२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Subrao Narayan 2 
Shinde 


(श्री. सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (आदिवासी) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी) यांचे खाजगी सचिव 

३. सचिव (आ.वि.वि.) यांचे स्वीय सहायक, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक /अमरावती /नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२५२१/प्र.क्र.१९१/का.१५ 


७. सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये, 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई, 
१०.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर, 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.संबंधित अधिकारी 

१५.निवडनस्ती/आ.वि.वि. का.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


